निवडसूची सन 2099-92 


“पोलीस उप अधीक्षक/सहायक पोलीस 
आयुक्त (नि:दास्त्र” या पदावर पदोन्नती 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रःरापोसे-०११५/प्र.क्र.१३५/पोल-१अ, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक :-२६ मे, २०१६. 


संदर्भ - पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
पोमसं/२/१०२०/निनिसू-११-१२/२१७/२०११, दि.१८.५.२०१६ 


शासन आदेश :- 


पोलीस उप अधिक्षक/सहायक पोळीस आयुक्‍त (Pare) या पदावर पदोन्नती 
देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सन २०११-१२ च्या निवडसूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या 
निःशस्त्र पोलीस निरीक्षक संवर्गातील श्री. उत्तम गोपाळराव मोरे यांना पोलीस उप अधिक्षक/सहायक 
पोलीस आयुक्‍त (नि:शस्त्र या पदावर पदोन्नती देण्यात येत आहे 


२. श्री. उत्तम मोरे हे दि. ३१.५.२०१६ रोजी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होणार 
असल्याने त्यांना पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याबाबत, महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही करावी. 


३. उपरोक्त अधिकाऱ्यास देण्यात आलेली पदोन्नती, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे 
दाखल याचिका क्र:८४५२/२००४ व याचिका क्र.४७०/२००५ मधील अंतिम निर्णयाच्या, तसेच महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून करण्यात येत आहेत. 


४. उपरोक्‍त अधिकाऱ्यास पदस्थापना देताना, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण 
अथवा अन्य मा. न्यायालयाचे स्थगिती आदेश असल्यास, ते विचारात घेऊन उक्त अधिकाऱ्यास 
पदस्थापना देण्यात यावी. 


4, उक्त पदोन्नती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यास, सध्याच्या पदावरून कार्यमुक्त करून, 
त्यांना पदोन्नतीच्या पदावर रूजू होण्यासाठी महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांनी आव्यक ती कार्यवाही त्वरित करावी. 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-०११५/प्र.क्र.१३५/पोल-१अ, 


सदर BRA आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०५२६१५२२५०५३२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


ढ Digitally signed by Charushila Chandrakant 
C h a r u 5 h I | a Le ee Of Maharashtra, 
ou=Joint Secretary, postalCode=400032, 
C h वे n d ra ka nt ee ee 
Tambelkar aie me ae re 
Date: 2016.05.26 15:29:47 +05'30' 
(चारुशीला तांबेकर) 
सह सचिव, गृह विभाग. 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
प्रतिलिपी :- 


महालेखापाल - UGS व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. राज्यमंत्री (गृह) (ग्रामीण/शाहरे) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


9) 
) 
) 
) 
) प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


AD 


AN 


(>. 


o~ 


4 


प्रधान सचिव (विशेष) यांचे सवीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

९) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१०) सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या.१२), मंत्रालय, मुंबई, 

११) संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत) 

१२) निवडनस्ती (कार्या. पोलळ-१अ) 


an 


पृष्ठ २ पैकी २ 


